महाराष्ट्र राज्यात ऑनलाईन विद्यापीठाची 

स्थापना करण्यासाठी समिती नियुक्‍त 

करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७४/विशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई : ४०००३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२१. 
प्रस्तावना :- 
देशामध्ये कोविड-१९ च्या साथीच्या रोगाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पारंपारिक सार्वजनिक 
विद्यापीठे/ महाविद्यालये इत्यादी शैक्षणिक संस्थांमधून विद्यार्थ्यांना विविध ऑनलाईन eos 
अँप्लिकेडान्सचा वापर करुन ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण दिले जात आहे. जे विद्यार्थी शैक्षणिक संस्थापासून 
दूर अंतरावर वास्तव्य करतात नियमितपणे विद्यापीठात/महाविद्यालयात उपस्थित रहाणे BEA होत नाहीत, 
अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन विद्यापीठाच्या स्थापनेमुळे प्रत्यक्ष उपस्थिती दर्शविणे अनिवार्य नसल्याने, 
विद्यापीठ शुल्का व्यतिरिक्त विद्यार्थी निवासव्यवस्था, प्रवास इत्यादी बाबींचा अधिकचा खर्च होणार नाही. 
ज्या उमेदवारांना ऑनलाईन शिक्षण घ्यायचे आहे san उमेदवारांना हे शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे 
असून विद्यार्थ्यांच्या जीवनमानात ऑनलाईन विद्यापीठांच्या स्थापनेमुळे महत्वपूर्ण बदल घडवणे सहज WEY 
आहे. तसेच, कोव्हिड-१९ सारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये शैक्षणिक कामकाज विनाव्यत्यय चालू ठेवणे 
शक्‍य होईल. 
२. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण सन २०२० मध्ये ऑनलाईन व डिजीटल शिक्षणाचे महत्व विशद केले आहे. ही 
बाब विचारात घेऊन विद्यार्थ्यांना माफक दरात ऑनलाईन/ डिजीटल शिक्षण उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
ऑनलाईन विद्यापीठ स्थापनेच्या अनुषंगाने परिपूर्ण अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
राज्यात ऑनलाईन विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण सन २०२० तसेच 

जागतिक प्रगत देशांमध्ये स्थापन केलेल्या ऑनलाईन विद्यापीठांचा अभ्यास करुन शासनास शिफारस 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


अ.क्र सदस्य पदनाम 
ia श्री. आर. के. शोगावकर, माजी कुलगुरु, सावित्रीबाई फुले पुणे अध्यक्ष 
विद्यापीठ, पुणे. 
श्री. रमन प्रित, अध्यक्ष, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट, पुणे. सदस्य 
३ । डॉ. आनंदराव दादस, संचालक, नेव्हिल वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ सदस्य 
मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च, पुणे 
a डॉ. मनीष गोडसे, HOD., Pune Institute of Business सदस्य 
Management, Pune. 
५ | डॉ. अंगप्पा गुनासेकरण, डीन, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी, सदस्य 
बेकर्सफिल्ड, अमेरिका 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७४/विशि-४ 


भिमराय मेत्री, संचालक, आय.आय.एम, नागपूर सदस्य 


महादेव जयस्वाल, संचालक, आय.आय.एम, संबळपूर सदस्य 


प्रा. सुरज श्रीनिवासन, हेवार्ड बिजनेस स्कुल. | सदस्य | 


“० | (२| 6 | 60 


श्रीम. श्रीवरमंगई रामानुजम, आय.टी. हेड, मुंबई विद्यापीठ. समन्वयक 


संचालक, तंत्र शिक्षण, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई. सदस्य सचिव 


समितीची कार्यकक्षा:- 


१०) 
११) 


१२) 


93) 
१४) 


उपरोक्त समिती खालील बाबींचा सर्वंकष विचार करुन शासनास अहवाल सादर करेल:- 

जागतिक प्रगत देशांमध्ये स्थापन झालेल्या ऑनलाईन विद्यापीठांचा अभ्यास करुन त्याच धर्तीवर 
राज्यातील ऑनलाईन विद्यापीठाचे धोरण निश्चित करणे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी विहित केलेल्या नियमांच्या आधारे तसेच महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदींच्या अनुषंगाने विद्यापीठ स्थापन करणे योग्य राहील किंवा 
कसे. 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० मध्ये ऑनलाईन शिक्षणाची असलेली तरतुद विचारात घेऊन, 
त्यानुसार राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे या संदर्भात शिफारशी करणे. 

इतर राज्यात ऑनलाईन विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे किंवा कसे, सदर विद्यापीठांची रचना, 
कार्यपद्धती याबाबत तपशीलवार माहिती. 

ऑनलाईन विद्यापीठासाठी लागणारी मूलभूत sass सुविधा, मनुष्यबळ, साधन सामग्री काय 
असेल, त्याचा खर्च याबाबतची तपशीलवार माहिती. 

ऑनलाईन विद्यापीठात शिक्षण देणाऱ्या शिक्षक, कर्मचारी यांचे गुणवत्तेचे निकष निश्चित करणे. 
ऑनलाईन विद्यापीठांचा अभ्यासक्रम, परीक्षा, त्या परीक्षांचा निकाळ, पदवी याबाबत अभ्यास करुन 
अहवाल सादर करणे. 

ऑनलाईन विद्यापीठातील शिक्षणाची वेळ, कालावधी, शुल्क इत्यादी बाबत शिफारशी करणे. 
ऑनलाईन विद्यापीठात कोणते अभ्यासक्रम शिकविले जातील, सध्याची पारंपारिक विद्यापीठे, मुक्‍त 
विद्यापीठे, त्यांचे कार्यक्षेत्र, अभ्यासक्रम, प्रात्यक्षिके व पदव्या याबाबत सुस्पष्ट शिफारशी करणे. 
ऑनलाईन विद्यापीठाचे प्रशासकीय व्यवस्थापन कसे करावे त्याबाबतचा तपशील. 

पारंपारिक विद्यापीठाप्रमाणे ऑनलाईन विद्यापीठांना नैतीकता आणि मुल्ये जोपासणे आवश्‍यक आहे, 
त्या अनुषंगाने शिफारशी करणे. 

शिक्षण क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा होत असलेला वेगवान बदल विचारात घेऊन ऑनलाईन विद्यापीठासाठी 
डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, सामग्री याबाबतचा खर्च किती येईल, त्याबाबतची तपशीलवार माहिती. 
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० नुसार अभ्यास करुन अहवाल सादर करणे. 

जे अभ्यासक्रम प्रात्यक्षिकांद्वारे शिकविले जातात ते अभ्यासक्रम ऑनलाईन पद्धतीने कसे शिकविले 
जाणार त्याबाबतचा तपशील. 


१५) ऑनलाईन विद्यापीठ स्थापन करण्याऐवजी राज्यातील अकृषि विद्यापीठांमारफतच ऑनलाईन शिक्षण 


१६) 


2. 


विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करुन देणे योग्य राहील किंवा कसे, याबाबतच्या तपशीलासह सविस्तर अहवाल 
सादर करणे. 
वरील मुद्दयांव्यतिरीक्त अन्य काही महत्वाचे मुद्दे आवश्‍यक वाटल्यास त्यांच्या आधारे शिफारशी करणे. 


सदर समिती सहा महिन्यांत शासनास अहवाल सादर करील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७४/विशि-४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०९१२२४०८२७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
AJIT MADHUKARRAO ae 


jarashtra, 
2.5.4.20=880d8eb755bcb4455fa360baaa8797820b6265d75275a72f9fa31 
977bfeff4c9, 


B AWI 5 K. A R serialNumber-99eb928028df7 1ebdfed2898e209d499192ad389926 Ifead 
42{7d38a3141ab69, cn=AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


Date: 2021.12.09 12:25:01 +05'30' 


(अ.म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा.राज्यपाल कार्यालयाचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) श्री. आर. के. शेगावकर, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
६) श्री. रमन प्रित, अध्यक्ष, पुणे इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट, पुणे. 
७) डॉ. आनंदराव दादस, संचालक, नेव्हिल वाडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज अँड रिसर्च, 
पुणे. 
८) डॉ. मनीष गोडसे, HOD., Pune Institute of Business Management, Pune. 
९) डॉ. अंगप्पा गुनासेकरण, डीन, कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटी, बेकर्सफिल्ड, अमेरिका. 
qo) भिमराय मेत्री, संचालक, आय.आय.एम, नागपूर 
११) महादेव जयस्वाल, संचालक, आय.आय.एम, संबळपूर. 
१२) प्रा. सुरज श्रीनिवासन, हेवार्ड बिजनेस स्कुल. 
१३) श्रीम. श्रीवरमंगई रामानुजम, आय.टी. हेड, मुंबई विद्यापीठ. 
१४) संचालक, तंत्र शिक्षण, मुंबई. 
१५) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे. 
) 
) 
) 
) 
) 


Av AD 


) 
) 
) 
) 


१६) महालेखापाल, (लेखा व परिक्षा-१/(लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

१७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१८) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१९) उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
20) निवडनस्ती(विशि-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


